राज्य / जिल्हा ग्राहक संरक्षण 
परिषदांवर अशासकीय सदस्यांच्या 
नियुक्तीचे निकष व कार्यपध्दती. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- २९ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राराप-१०१३/प्र.क्र.११९/ग्रासं-२, दि. १९/१०/२०१३. 
२) अधिसूचना क्रमांकः ग्रासंनि-२०२०/प्र.क्र.३९/ग्रासं-२, दि. १८/०२/२०२२. 


प्रस्तावना - 


ग्राहक संरक्षण अधिनियम,२०१९ च्या कलम ६ व ८ नुसार ग्राहकांच्या अधिकारांचे संवर्धन 
व संरक्षण करण्यासाठी राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद व जिल्हा स्तरावर जिल्हा 
ग्राहक संरक्षण परिषदा स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्त क्र.२ येथील 
दि.१८.०२.२०२२ च्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (राज्य व जिल्हा ग्राहक संरक्षण 
परिषद) नियम, २०२२ तयार करण्यात आले आहेत. या परिषदांवर शासकीय व अज्ञासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची तरतूद आहे. 


राज्य / जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांवरील अशासकीय सदस्य म्हणून व्यक्‍ती / संस्थांची 
निवड अधिक पारदर्शकपणे होण्यासाठी अशासकीय सदस्यांच्या नियुकक्‍्तीकरीता निकष व 
कार्यपध्दती यापूर्वी दि.१९.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली होती. तथापि, 
त्यावेळी अस्तित्वात असलेला ग्राहक संरक्षण अधिनियम, १९८६ आता व्यपगत झाला असून ग्राहक 
संरक्षण अधिनियम, २०१९ हा दि. २०.०७.२०२० पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण 
परिषदांवर शासकीय / अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याकरिता नव्याने निकष व 
कार्यपध्दती ठरविणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद व जिल्हा ग्राहक 
संरक्षण परिषदांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी खालीलप्रमाणे निकष / कार्यपध्दती 
विहित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय - 
राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद 


अ. राज्य परिषदेची उद्दिष्टे- ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ मधील कलम ७ खाली 
विहित केल्याप्रमाणे राज्यात ग्राहकांच्या हक्कांचे संवर्धन व संरक्षण करणे. 


२. राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेतील अशासकीय सदस्य-दि.१८.०२.२०२२ च्या 
अधिसूचनेनुसार राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची प्रवर्गनिहाय संख्या 
खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


(क) राज्य झासनाने नामनिर्देशित केलेले,ग्राहक संघटनांचे सहापेक्षा धिक नसतील 
इतके प्रतिनिधी. 


(ख) राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या, ग्राहकांच्या हिताशी संबंधित पाच पेक्षा 
अधिक नसतील इतक्या व्यक्‍ती. 


(ग) राज्य झासनाने नामनिर्देशित केलेले शोतकरी, व्यापार व उद्योग क्षेत्रातील प्रत्येकी 
एक असे सहा पेक्षा अधिक नसतील इतके प्रतिनिधी. 


(घ) वरील सदस्यांपैकी किमान पाच महिला सदस्य असावे. 


३. निवडसमिती- 
(अ) राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवरीळ अशासकीय सदस्यांची निवड करण्यासाठी 
खालील समिती गठित करण्यात येत आहे:- 


१) प्रधान सचिव/सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक अध्यक्ष 
संरक्षण विभाग 

2) प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य सदस्य 
विभाग 

३) अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांनी सदस्य 
नामनिर्देशित केळेळे आयोगाचे एक सदस्य 

¥) सह सचिव/उप सचिव अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक निमंत्रक 
संरक्षण विभाग. 


(ब) समितीने परि.४ येथील निकष विचारात घेऊन अशासकीय सदस्यांची निवड करावी. 
तसे करताना राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातून संस्था व व्यक्तींची परि.२ (क) मधील 
एक संस्था व परि.२(ख), (ग) व (घ) मधील व्यक्‍तीपैकी किमान एक व्यक्‍तीची निवड करावी. 


(क) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ मधील कलम ६(२)(क) च्या तरतुदीनुसार राज्य 
ग्राहक संरक्षण परिषदेवर १० शासकीय किंवा अशासकीय सदस्य केंद्र शासनाने नियुक्‍त 
करावयाचे आहेत. त्यासाठी केंद्र शासनाने अशासकीय सदस्यांची नावे उपलब्ध करुन 
देण्याची विनंती केल्यास, प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांचे 
अर्ज वगळून उर्वरित अर्जामधून अशा सदस्यांची निवड, निवड समिती करेल. निवड 
झालेल्या उमेदवारांची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल. 


४. पात्रतेचे निकष - राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या 
खालील निकषांच्या आधारे करण्यात याव्यात. 


(अ) ग्राहक संघटनांचे / संस्थांचे ६ प्रतिनिधी:- 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


१ या निवडीसाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीच्या दिनांकापूर्वी संस्थेने ग्राहक 
जनजागृतीसाठी महाराष्ट्रात सलग ५ वर्षे प्रशंसनीय काम केलेले असावे व संस्था 
लौकिकवान असावी. 


२) ग्राहकांच्या समस्यांसंदर्भात संस्थेने सर्वेक्षण व संशोधनात्मक कार्य केलेले असावे. 


३) संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० किंवा मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, 
१९५० अंतर्गत संस्थेची नोंदणी झाली असल्याचे प्रमाणपत्र व घटनेची प्रत असावी. 


४ संस्था जात, धर्म, वंश किंवा रंग असा भेदभाव न करता जनतेच्या सेवेसाठी ग्राहक 
चळवळीत कार्यरत असावी. 


५ ग्राहकांच्या हिताची जपवणूक करणे व जागृती निर्माण करणे हे उद्दिष्ट संस्थेच्या 
घटनेत स्पष्टपणे अंतर्भूत असावे. 


६ सारखेच हितसंबंध असणाऱ्या अनेक ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी 
एकत्रितपणे कार्य केलेले असावे. 


(9) संस्थेने ग्राहक संरक्षण, ग्राहक शिक्षण व ग्राहक चळवळ या संबंधात प्रशिक्षण, 
प्रबोधन, प्रचार, प्रसार, प्रसिध्दी इत्यादीव्दारे राज्यातील किमान दोन जिल्ह्यांच्या 
कार्यक्षेत्रात काम केलेले असावे. 


८) संस्थेच्या प्रतिनिधीस मराठीचे व किमान इतर एका भाषेचे उत्तम ज्ञान असावे. 


९) संस्था राजकीय/झासकीय/सांप्रदायिक तसेच स्वामित्व मालकीची नसावी. 


१० संस्था नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने कार्यरत नसावी. 


११) संस्थेला अस्तित्वात आल्यापासून ग्राहक कल्याण कार्यक्रम राबविण्याबाबत केंद्र 
शासन किंवा राज्य शासनाने कधीही अपात्र ठरविलेले नसावे. 


१२) संस्था व संस्थेच्या कोणत्याही प्रतिनिधीविरुध्द गैरवर्तणूकीसंदर्भात खटला दाखल 
होऊन शिक्षा झालेली नसावी. 


१३) संस्था व संस्थेच्या कोणत्याही प्रतिनिधीने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला 
नसावा. 


१४ संस्था आणि संस्थेमार्फत प्रस्तावित Hor प्रतिनिधी शासनाने बंदी घातलेल्या 
संघटनेशी किंवा संघटनेच्या कार्याशी संबंधित नसावा. 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


(ब) ग्राहकांच्या हिताशी संबंधित ५ व्यक्‍ती :- 


(१ ग्राहक संरक्षण चळवळीशी संबंधित व्यक्तिच्या निवडीसाठी देण्यात आलेल्या 
जाहिरातीच्या दिनांकापूर्वी त्या afer ग्राहक जनजागृतीसाठी महाराष्ट्रात सळग ५ वर्षे 
काम केलेले असावे (उदा.प्रशिक्षण, प्रबोधन, प्रचार, प्रसार, प्रसिध्दी, इ.) व ती व्यक्‍ती 
लौकिकवान असावी. 


(२) त्या व्यक्तिने ग्राहकांच्या समस्यांसंदर्भात सर्वेक्षण व संशोधनाचे काम केलेले 
असावे. 


(३) सारखेच हितसंबंध असणाऱ्या अनेक ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी 
एकत्रितपणे कार्य केलेले असावे. 


(४ ग्राहक संरक्षण, ग्राहक शिक्षण व ग्राहक चळवळ या संबंधात राज्यातील किमान 
दोन जिल्हयांच्या कार्यक्षेत्रात वैयक्तिकरित्या/संघटनात्मक काम केलेले असावे. 


(१) ग्राहक संरक्षण कार्यासंबंधी यापूर्वी पुरस्कार/सन्मान मिळालेला असावा. 


(६ त्या व्यक्तिस मराठीचे व किमान इतर एका भाषेचे उत्तम ज्ञान असावे. 


(७ त्या व्यक्तिला गैरवर्तणूकीसंदर्भात खटला दाखल हाऊन शिक्षा झालेली नसावी. 


(८) त्याव्यक्तिने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला नसावा. 


(९९ अर्जदार हा शासनाने बंदी घातलेल्या संघटनेशी किंवा संघटनेच्या कार्याज्ी 
संबंधित नसावा. 


(क) शोतकरी १ प्रतिनिधी :- 


(१ SAAT करणारा असावा.(शोतकरी असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्‍यक 
राहील) 


(२) ग्राहक म्हणून NaH फसवणूक होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांच्या जागृतीसाठी 
काम केलेले असावे. 


(३) amr बी-बियाणे, खते, औषधे, औजारे, पीकविमा, कर्ज इत्यादी मिळावे 
यासाठी चांगल्या गुणवत्तेचे काम केलेले असावे. 


(3) एकसारखे ग्राहक हितसंबंध असणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी/समस्यांचे 
निवारण करण्याकरिता काम केलेले असावे. 


(4)  गैरवर्तणुकीसंदर्भात, खटला दाखल होऊन त्यांना शिक्षा झाळेळी नसावी. 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


(६ त्याने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला नसावा. 


(७ अर्जदार हा शासनाने बंदी घातलेल्या संघटनेशी किंवा संघटनेच्या कार्याशी 
संबंधित नसावा. 


(ड) व्यापार व उद्योग क्षेत्रातील प्रत्येकी १ प्रतिनिधी:- 


(१ स्वत: व्यापारी/उद्योजक असावा.(याबाबतचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील) 


(२) व्यापारी व उद्योजकांकडून ग्राहकांना चांगल्या गुणवत्तेचा माळ उपलब्ध 
होण्यासाठी व्यापारी / उद्योजकांमध्ये जागृती, प्रचार व प्रसार केळेला असावा. 


३) गैरवर्तणूकीसंदर्भात| खटला दाखल होऊन शिक्षा झाळेली नसावी. 


— 


४ त्याने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार Hoo नसावा. 


— 


(4) अर्जदार हा शासनाने बंदी घातलेल्या संघटनेशी किंवा संघटनेच्या कार्याशी 
संबंधित नसावा. 


राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवरीलळ अशासकीय सदस्यांच्या निवडीबाबतची कार्यपध्दती:- 


(१ राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवरीलळ अशासकीय सदस्यांच्या निवडीकरिता परि. ४ 
मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक प्रवर्गातील इच्छूक संस्था व व्यक्तींकडून अर्ज मागविण्यासाठी 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राज्य स्तरावरील किमान एक (शासकीय 
यादीवरील प्रतिष्ठित वृत्तपत्रात) इंग्रजी व मराठी दैनिकामध्ये जाहिरात द्यावी. 


(२) वृत्तपत्रांतील जाहिरातीव्यतिरिक्‍त विभागाच्या संकेतस्थळावरदेखील याबाबतची 
माहिती देण्यात यावी. 

(३) संबंधितांकडून परिशिष्ट-अ येथील नमुन्यात अर्ज मागविण्यासाठी ३० दिवसांची 
मुदत देण्यात यावी. 


(४ अर्जासोबत परिशिष्ट- ब मध्ये नमूद केलेल्या मूळ कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती 
जोडणे आव्यक राहील. असे साक्षांकन केंद्र/राज्य शासनाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्याने 
करणे आवश्यक आहे. सांक्षांकित केलेल्या प्रती जोडल्या नसल्यास असा अर्ज अपात्र 
ठरविण्यात यावा. 


(4) राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्याची निवड करण्यासाठी 

परिच्छेद ३ मध्ये गठित करण्यात आलेल्या निवड समितीने प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी 

करुन निवड केलेल्या उमेदवारांची शासनास शिफारस करावी. राज्य ग्राहक संरक्षण 

परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांची निवड करतांना याकरीता जे निकष विहित करण्यात 

आले आहेत, त्या निकषांपैकी जास्तीत जास्त निकषांची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवाराची 
पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


प्राथम्याने निवड करावी. निवड समितीच्या sen शिफारशीप्रमाणेचे अशासकीय 
सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश शासनाने निर्गमित करावे. 


(६ राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर जाहिरात देऊन एखाद्या प्रवर्गात आवश्‍यक अर्ज 
प्रापत न झाल्यास उर्वरित अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पुन्हा एकदा जाहिरात 
देण्यात यावी. त्यानंतर वरीलप्रमाणे निवड प्रक्रिया पूर्ण करावी. 


(७ राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील एकूण अशासकीय सदस्यांच्या संख्येच्या किमान 
पाच महिलांना प्रतिनिधित्व मिळेळ, याची दक्षता निवड समितीने घेऊन त्याप्रमाणे महिळा 
सदस्यांची निवड करुन त्यांच्या नावाची शिफारस शासनास करावी. निवड समितीच्या 
शिफारशीनुसार वरीलप्रमाणे शासनाने महिला सदस्यांची नियुक्‍ती करावी. 


जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद 


६. जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अज्ञासकीय सदस्य -दि. १८.२.२०२२ च्या 
अधिसूचनेन्वये जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर प्रवर्गनिहाय अश्ञासकीय सदस्यांची नियुक्ती 
करण्याची तरतूद खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे. 


(क) जिल्हा परिषदेचे दोन पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य, 


(ख) महानगरपालिका/नगरपरिषदांचे दोन पेक्षा कमी नसतीळ इतके सदस्य, 


(ग पंचायत समितीचे दोन पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य, 
(घ) कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे दोन पेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी, 


(ड) ग्राहक संघटनांचे दहापेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी, 


(च)  शाळा/महाविद्यालये यांचे दोनपेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी, 
(छ) वैद्यकीय व्यवसायिकांचे दोनपेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी, 
(ज) व्यापार व उद्योग क्षेत्रांचे प्रत्येकी एक प्रतिनिधी, 

(झ) पेट्रोल व गॅस विक्रेत्यांचे दोनपेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी, 
(त्र शोतकऱ्यांचे दोनपेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी. 


७. निवड समिती- 


(अ) जिल्हा स्तरावरील जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांच्या 
निवडीसाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


ट. 


१) जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबइ उपनगर जिल्हे वगळून) अध्यक्ष 

२) संबंधित जिल्हयाचे पोळीस अधिक्षक सदस्य 

३) जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष सदस्य 

४) सबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर निमंत्रक 
जिल्हे वगळून) 


(ब) जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांवर अझासकीय सदस्यांची निवड alo निवड 
समितीमार्फत करण्यात येईल. निवड झालेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेशा 
जिल्हाधिकारी यांनी निर्गमित करावे. 


निवडीचे निकष - जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती 


खालील निकषांच्या आधारे करण्यात यावी:- 


(अ) अशासकीय संस्थांचे १० प्रतिनिधी:- 


(१ या प्रतिनिधींच्या निवडीसाठी देण्यात आलेल्या जाहिरातीच्या दिनांकापूर्वी संस्थेने 
ग्राहक जनजागृतीसाठी संबंधित जिल्हयात सलग ५ वर्षे काम केलेले असावे व संस्था 
लौकिकवान असावी. 


(२) संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० किंवा मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, 
१९५० अंतर्गत संस्थेची नोंदणी झाली असल्याचे प्रमाणपत्र व घटनेची प्रत असावी. 


(३) ग्राहकांच्या समस्यांसंदर्भात संस्थेने सर्वेक्षण व संशोधनाचे कार्य केलेले असावे. 


(४ संस्था राजकीय/शासकीय/सांप्रदायिक तसेच स्वामित्व मालकीची (Proprietary) 
नसावी. 


(५ संस्था जात, धर्म, वंश, रंग असा भेदभाव न करता जनतेच्या सेवेसाठी ग्राहक 
चळवळीत कार्यरत असावी. 


(६ संस्था ही नफा मिळविण्याच्या weary कार्यरत नसावी. 


(७ ग्राहकांच्या हिताची जपवणूक करणे व जागृती निर्माण करणे हे उद्दिष्ट संस्थेच्या 
घटनेत स्पष्टपणे असावे. 


(८) संस्थेला ग्राहक कल्याण कार्यक्रम राबविण्याबाबत केंद्र शासन किंवा राज्य 
शासनाने संस्था अस्तित्वात आल्यापासून कधीही अपात्र ठरविले नसावे. 


(९) संस्था व संस्थेच्या कोणत्याही प्रतिनिधीविरूध्द गैरवर्तणूकीसंदर्भात खटला दाखल 
होऊन शिक्षा झालेली नसावी. 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


(१० संस्था व संस्थेच्या कोणत्याही प्रतिनिधीने सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला 
नसावा. 


(११ सारखेच हितसंबंध असणाऱ्या अनेक ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी 
एकत्रितपणे कार्य केलेले असावे. 


(१२) संस्थेने ग्राहक संरक्षण, ग्राहक शिक्षण व ग्राहक चळवळ या संबंधात प्रशिक्षण, 
प्रबोधन, प्रचार, प्रसार, प्रसिध्दी इत्यादीव्दारे जिल्हयांच्या कार्यक्षेत्रात काम केलेले असावे. 
ग्राहक संरक्षण अधिनियम व त्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांची माहिती ग्राहकांना 
करून देण्यासाठी काम केलेले असावे. 


(१३) संस्थेच्या प्रतिनिधीला मराठी भाषेचे उत्तम ज्ञान असावे. 


(१४ संस्था आणि संस्थेमार्फत प्रस्तावित केलेला प्रतिनिधी शासनाने बंदी घातलेल्या 
संघटनेशी किंवा संघटनेच्या कार्याशी संबंधित नसावा. 


(ब) जिल्हा परिषदेचे (२ प्रतिनिधी), महानगरपाळिका/नगरपरिषदांचे (२ प्रतिनिधी), 
पंचायत समितीचे (२ प्रतिनिधी), कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे (२ प्रतिनिधी) व 
शाळा/महाविद्यालयांचे (प्रत्येकी १ प्रतिनिधी), या प्रवर्गातील अशासकीय सदस्यांसाठी :- 


(१ Wen जनजागृतीसाठी जिल्हयात काम HSS असावे. (उदा. प्रशिक्षण, प्रचार, 
प्रसार, प्रबोधन, प्रसिध्दी, इ.) 


(२) सारखेच हित संबंध असणाऱ्या अनेक ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी 
एकत्रितपणे काम केलेले असावे. 


(३) ग्राहकांच्या समस्यांसंदर्भात सर्वेक्षण व संशोधनाचे कार्य केलेले असावे. 


(४ सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला नसावा. 


(५  गैरवर्तणूकीसंदर्भात न्यायालयात खटला दाखल होऊन शिक्षा झालेली नसावी. 


(क) वैद्यकीय व्यवसायाचे (२ प्रतिनिधी), व्यापार व उद्योग क्षेत्राचे (प्रत्येकी १ प्रतिनिधी), 
पेट्रोल व गॅस किक्रेत्यांचे (प्रत्येकी १ प्रतिनिधी) :- 


(१ ग्राहकांना चांगल्या गुणवत्तेची सेवा/वस्तू उपलब्ध होण्यासाठी जागृती, प्रचार व 
प्रसार केलेला असावा. 


(२ ग्राहकांच्या समस्यांसदर्भात संस्थेने सर्वेक्षण व संशोधनात्मक कार्य केलेले असावे. 


(३) सारखेच हितसंबंध असणाऱ्या अनेक ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी 
एकत्रितपणे कार्य केलेले असावे. 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


(४ ग्राहक संरक्षण, ग्राहक शिक्षण व ग्राहक चळवळ या संबंधात प्रशिक्षण, प्रबोधन, 
प्रचार, प्रसार, प्रसिध्दी इत्यादीव्दारे काम केलेले असावे. 


(५ & मराठीचेव किमान इतर एका भाषेचे उत्तम ज्ञान असावे. 


(६  गैरवर्तणूकीसंदर्भात खटला दाखल होऊन शिक्षा झालेली नसावी. 


(७ सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला नसावा. 


(८) अर्जदार हा शासनाने बंदी घातलेल्या संघटनेशी किंवा संघटनेच्या कार्याशी 
संबंधित नसावा. 


(S|) शोतकरी (२ प्रतिनिधी) :- 


(१ SAAT करणारा असावा.(होतकारी असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्‍यक 
राहील) 


(२ ग्राहक म्हणून शेतकर्‍यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांच्या जागृतीसाठी 
काम केलेले असावे. 


(३) VASAT चांगल्या गुणवत्तेचे बी-बियाणे, खते, औषधे मिळण्यासाठी काम केलेले 
असावे. 


(3) एकसारखे हितसंबंध असणाऱ्या अनेक sare तक्रारी/समस्यांचे निवारण 
करण्याकरिता काम केलेले असावे. 


(५  गैरवर्तणूकीसंदर्भात खटला किंवा शिक्षा झालेली नसावी. 


(६ सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला नसावा. 


(७ अर्जदार हा शासनाने बंदी घातलेल्या संघटनेशी किंवा संघटनेच्या कार्याशी 
संबंधित नसावा. 


९. जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरीलळ अशासकीय सदस्यांच्या निवडीबाबतची कार्यपध्दती:- 


(१ जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील परि. ६ मधील प्रवर्गातील अशासकीय 
सदस्यांच्या निवडीसाठी संस्थांचे इच्छूक प्रतिनिधी व व्यक्तींकडून अर्ज मागविण्याकरिता 
संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्या जिल्हयामध्ये शासनमान्य सर्वाधिक खप असलेल्या 
किमान एका मराठी वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात द्यावी. 


(२ वृत्तपत्रातील जाहिराती व्यतिरिक्त संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या संकेतस्थळावर 
देखील याबाबतची माहिती देण्यात यावी. 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


(३) परि. ६ मधील प्रवर्गातील संस्था व व्यक्तींकडून विहित नमुन्यात अर्ज 
मागविण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात यावी. 


(४ अर्जासोबत परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या मूळ कागदपत्रांच्या साक्षांकित 
केलेल्या प्रती जोडणे आवश्‍यक राहील. असे साक्षांकन केंद्र/राज्य शासनाच्या राजपत्रित 
अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्‍यक आहे. साक्षांकित केलेल्या प्रती जोडल्या नसल्यास 
अर्जदाराचा अर्ज अपात्र ठरविण्यात यावा. 


(५ & समितीने परि. ८ मधील/निवडीचे निकष विचारात घेऊन जिल्हा ग्राहक संरक्षण 
परिषदेवर जिल्हयातील वेगवेगळया भागातील संस्था व व्यक्‍ती यांना संधी मिळेल ही बाब 
लक्षात घ्यावी. 


(६ जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर संबंधित प्रवर्गातून आवश्‍यक अर्ज प्राप्त न 
झाल्यास उर्वरित अशासकीय सदस्यांची निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी 
पुन्हा एकदा जाहिरात देऊन विहित कार्यपध्दती अनुसरून उर्वरित अशासकीय सदस्यांची 
निवड करावी. 


(७ जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यासाठी 
दोन वेळा जाहिरात देऊनही अर्ज प्राप्त न झाल्यास संबंधित प्रवर्गातील अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यासाठी जिल्हाधिकारी/नियंत्रक, शिधावाटप, मुंबई यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी अशा प्रवर्गातील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या 
करण्यासाठी परि. ९(अ), ९(ब) व ९(क) मध्ये विहित केलेली कार्यपध्दती अनुसरावी. 


(८) जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील एकूण अशासकीय सदस्यांच्या संख्येमध्ये 
किमान पाच महिलांना प्रतिनिधीत्व मिळेळ, याची दक्षता जिल्हा निवड समितीने घेऊन 
त्याप्रमाणे महिला सदस्यांची निवड करुन त्यांच्या नावाची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यास 
करावी. जिल्हा निवड समितीच्या शिफारशीनुसार वरीलप्रमाणे जिल्हाधिकार्‍यांनी महिला 
सदस्यांची नियुक्‍ती करावी. 


(अ।। परि. ६(क), (ख), (ग), (घ), (झ) या प्रवर्गातील अशासकीय प्रतिनिधींसाठी:- 


(१ संबंधित प्रवर्गात आपल्या जिल्हयात/कार्यक्षेत्रात असलेल्या सदस्यांची यादी 
जिल्हाधिकारी/ नियंत्रक, शिधावाटप यांनी तयार करावी. त्यांच्यापैकी इच्छूक असलेल्या 
प्रतिनिधींकडून अर्ज मागवावे. 


(२) अर्ज प्राप्तन झाल्यास या यादीतील वयाने जेष्ठ असलेल्या वखालीलळ अटक्र. ३ ते 
५ ची पूर्तता करणाऱ्या एक पुरूष व एक महिला सदस्यांची नियुक्‍ती करावी. 


(३) त्यांनी ग्राहकांच्या हिताकरिता काम HSS असावे / काम करण्याची त्यांची तयारी 
असावी. 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


(४ गैरवर्तणूकीबाबत खटला दाखल हाऊन शिक्षा झाळेली नसावी. 


(५ सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केलेला नसावा. 


(बो शाळाव महाविद्यालयातील २ प्रतिनिधी:- 


१ जिल्हयातील उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून एक व 
महाविद्यालयातून एक प्रतिनिधीची निवड करण्यात यावी. असे करतांना या प्रवर्गातून एक 
महिला व एक पुरुष सदस्याची निवड करावी. 


२) जिल्हयात ज्या उच्च माध्यमिक शाळेत व महाविद्यालयात विद्यार्थी संख्या सर्वात 
अधिक आहे अशा शाळेच्या मुख्याध्यापकाची व महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांची निवड 
करण्यात यावी. 


(क) वैद्यकीय व्यवसायिकांचे २ प्रतिनिधी:- 


जिल्ह्यात ज्या खाजगी रुग्णालयात रुग्णांच्या सेवेसाठी जास्तीत जास्त खाटांची 
सुविधा तसेच विविध आजारांच्या/रोगांच्या तपासणीच्या व्यापक सुविधा आहेत, अशा 
रुग्णालयातील वैद्यकीय व्यवसायाच्या नामवंत अशा एक महिला व एक पुरुष सदस्याची 
निवड करावी. 


मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद :- 


qo, जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची sere - ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ मधील HHA 
९ खाली विहित केल्याप्रमाणे जिल्ह्यात ग्राहकांच्या हक्कांचे संवर्धन व संरक्षण करणे. 


११. जिल्हा ग्राहक परिषदेवरील अशासकीय सदस्य - दि.१८.०२.२०२२ च्या अधिसूचनेन्वये 
नियंत्रक, शिधावाटप यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर खालील अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे:- 


(१ महानगरपालिकेचे आठ पेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य, 
(२) कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे दोन पेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी, 
(३) ग्राहक संघटनांचे दहापेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी, 


(४  शाळा/ महाविद्यालये यांचे दोन पेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी, 
(१) वैद्यकीय व्यवसायीकांचे दोन पेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी, 
(६ व्यापार व उद्योग क्षेत्राचे दोन पेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी, 
(७ पेट्रोल व गॅस विक्रेत्यांचे दोन पेक्षा कमी नसतील इतके प्रतिनिधी. 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


१२. निवड समिती- 


(अ) नियंत्रक, शिधावाटप यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील 
अशासकीय सदस्यांच्या निवडीसाठी खालीलप्रमाणे समिती गठित करण्यात येत आहे. 


१ नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई (मुंबई व॒ - अध्यक्ष 
मुंबई उपनगर जिल्हयासाठी). 

२) नियंत्रक, शिधावाटप क्षेत्राकरिता पोलीस आयुक्त, मुंबई यांनी - सदस्य 
नामनिर्देशित केलेला एक पोलीस आयुक्त. 

३) मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष. - Ware 

¥) संबंधित उप नियंत्रक, शिधावाटप (मुख्यालय), नियंत्रक - निमंत्रक 


शिधावाटप कार्यालय, मुंबई. 


(ब) जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांवर अशासकीय सदस्यांची निवड वरील निवड 
समितीमार्फत करण्यात यावी व निवड झालेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीचे आदेश 
नियंत्रक, शिधावाटप, मुंबई यांनी निर्गमित करावे. 


१३. पात्रतेचे निकष- 


परि. ८ मध्ये विहित केलेल्या निकषांच्या आधारे विविध प्रवर्गसाठी अशासकीय सदस्यांची 
निवड करण्यात यावी. 


१४. निवडीबाबतची कार्यपध्दती- 


परिच्छेद ९ मध्ये जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या 
निवडीबाबतची कार्यवाही विहित करण्यात आळी आहे. त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विविध 
प्रवर्गासाठी विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंबिण्यात यावी व निवड झालेल्या उमेदवारांचे 
आदेश नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी निर्गमित करावे. 


१५. नैमितिक रिक्त पदे भरणे:- 


राज्य/जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांचे पद मृत्यू, राजीनामा, इ. 
कारणास्तव Rat झाल्यास ते पद यापूर्वी प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार करून पात्र 
अर्जदारांमधून यथास्थिती राज्य / जिल्हा / मुंबई, ठाणे, शिधावाटप क्षेत्र या स्तरावरील निवड 
समितीच्या शिफारशीनुसार शासन / जिल्हाधिकारी / नियंत्रक, शिधावाटप यांच्याकडून शक्‍य 
तितक्‍या लवकर भरण्यात येईल. अशा Rad पदावर निवड केलेली व्यक्‍ती ज्या व्यक्‍तीच्या जागी 
तिची नियुक्‍ती झाली असेल त्या व्यक्‍तीच्या उर्वरित पदावधीकरिता ते पद धारण करील. 


१६. सदर आदेशा विचारात घेऊन राज्य/जिल्हा / मुंबई, ठाणे, शिधावाटप क्षेत्रामधील ग्राहक 
संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या निवडीबाबतची कार्यवाही विनाविलंब सुरु करावी. 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२९१५३१४००६०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


CHARUSHILA 
C H A N D RA KA NT E1150AC3287E89 
TAMBEKAR =, J SE लला तल 


(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद. 
२. सर्व मा. विधानसभा/विधान परिषद सदस्य. 
३. राज्यपालांचे सचिव. 
४. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 
५. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव. 
६. शासनाचे सर्व अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 

पोलीस महासंचालक. मुबई. 

सर्व पोळीस आयुक्‍त. 

. प्रधान सचिव महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाल्य, विधान भवन, मुंबई. 

१०. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहाय्यक. 
११. प्रबंधक उच्च न्यायालय. मुळ शाखा, मुबई,औरंगाबाद, नागपूर. 
१२. प्रबंधक उच्च न्यायालय. अपील शाखा, मुबई,औरंगाबाद, नागपूर. 
१३. प्रबंधक लेखा आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 
१४. सरकारी वकिल उच्च न्यायालय, मुळशाखा, अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
१५. सचिव राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई . 
१६. सचिव माहिती आयोग, मुंबई. 
१७. महासंचालक ,माहीती व जनसंपर्क संचाळनालय,मुंबई. 
१८. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१९. सर्व महानगरपालिका. 
२०. सर्व जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी. 
२१. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
२२. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्न वितरण अधिकारी. 
२३. सर्व मुख्यअधिकारी नगरपरिषद/ नगरपालिका. 
२४. प्रबंधकमहाराष्ट्र , राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग. 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


२५. प्रबंधक, सर्व जिल्हा ग्राहक संरक्षण आयोग. 

२६. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्युत महामंडळ. 

२७. मुख्य व्यवस्थापक,भारत संचार निगम लि. मुंबई. 

२८. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राजय परिवहन महामंडळ, मुबई. 

२९. सर्व आयुक्‍त महानगरपालिका. 

३०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका, 

३१. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

३२. सर्व जिल्हा पोळीस अधिक्षक. 

३३. परिवहन आयुक्त, मुंबई. 

३४. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

३५. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मंबई. 

३६. नियंत्रक वैधमापन ,शास्त्र.मुंबई , 

३७. उप नियंत्रक.मुंबई ,वैधमापन शास्त्र , 

३८. सर्व सह सचिव ,उप सचिव/अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
३९. सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
४०. निवड नस्ती (ग्रा.सं.२). 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 
फोटो 
परिशिष्ट-अ 
राज्य ग्राहक संरक्षण परिषद / जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील नियुक्तीसाठी करावयाच्या 
अर्जाचा नमुना - 
(१ संस्थेचे संपूर्ण नाव 


(२ पूर्णपत्ता 
(३) संस्थेचा प्रतिनिधी म्हणून ज्या व्यक्तीस नामनिर्देशित करावयाचे आहे त्या व्यक्‍तीचे नाव व 
पत्ता- 
दूरध्वनी क्रमांक : 
भ्रमणध्वनी क्रमांक : 
ईमेल : 
(8) वय- 
(4) शौक्षणिक अर्हता- 
(६ व्यवसाय- 
(9) Wat 


(ज्या प्रर्गातून नियुक्‍ती हवी आहे तो प्रवर्ग नमूद करावा.) 
(८) ग्राहकांच्या हितासाठी केलेल्या कार्याचे स्वरूप - 
(९) ग्राहकांच्या हितासाठी केलेल्या कार्याचे कार्यक्षेत्र- 
(१०) ग्राहकांच्या हितासाठी केलेल्या कार्याचा काळावधी- 
केव्हापासून - 
केव्हापर्यन्त- 
१ किती ग्राहकांमध्ये जनजागृती करण्यात आली व कोणत्या बाबीं बद्दळ? 
२) वरील कार्यामुळे किती ग्राहकांना नेमका कोणता फायदा प्रत्यक्षात झाला आहे? 
(१३) वरील कार्यात उपलब्धीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी व त्याकरिता मिळालेले पुरस्कार/ 
पारितोषिके, इ. 
(१४ आपली निवड वरील परिषदेवर झाल्यास आपले काय योगदान राहील व कशाप्रकारे? 
(एका परिच्छेदात नमूद करावे) 
(१५) सोबत जोडलेले पुरावे/कागदपत्रे. 
मी श्री/श्रीमती ------------- प्रमाणित करतो/करते कौ, अर्जात नमूद केलेली सर्व 
माहिती माझ्या माहितीनुसार खरी व बरोबर आहे. मी आणखी असे मान्य करतो/करते की, वर 
दिलेली माहिती खोटी व चुकीची आढळून आल्यास खोट्या माहितीच्या आधारे मिळविलेली 
नियुक्‍ती रद्द होण्यास व फौजदारी कारवाईस मी पात्र राहीन. त्याबद्दल माझी कोणतीही तक्रार 
राहाणार नाही. 
दिनांक- अर्जदाराची स्वाक्षरी 


स्थळ - अर्जदाराचे नाव 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्राप-२०२२/प्र.क्र.१९/ग्रासं-२ 


परिशिष्ट-ब 


राज्य/जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी इच्छूक 
व्यक्‍ती/संस्थांनी खालील प्रमाणपत्रे/कागदपत्रे जोडून अर्ज सादर करणे आवश्‍यक आहे:- 


अ) अशासकीय संस्थेकडून नामनिर्देशित करावयाच्या प्रतिनिधींसाठी:- 


(१) विहित नमुन्यातील अर्ज. 


(२) अर्जासोबत अशासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींसाठी शासन निर्णयामध्ये नमूद 
केलेल्या निकषांच्या अनुषंगाने केलेल्या कामाचा पुरावा म्हणून सर्व कागदपत्रांच्या सत्यप्रती 
जोडणे आवश्‍यक आहे. 


(३) गैरवर्तणूकीसंबंधी संस्थेविरूध्द/पदाधिकाऱ्यांविरूध्द खटला दाखल होऊन शिक्षा 
झाली नसल्याचे संबंधित जिल्हयाचे पोलीस अधिक्षक/पोलीस आयुक्‍त यांचे किंवा त्यांनी 
नामनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र. 


(४) शासनाने बंदी घातलेल्या संस्था/संघटना यांच्याशी संबंधित नसल्याबद्दल जिल्हा 
पोलीस अधिक्षक/पोळीस आयुक्त यांनी नामनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र. 


(५) संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६० व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० 
अंतर्गत संस्थेची नोंदणी झाली असल्याचे प्रमाणपत्र व घटनेची प्रत. 


(६) संस्थेचे ध्येय व उद्देश. 

(७) संस्थेचे बँक बॅलन्स प्रमाणपत्र. 

(८) संस्थेचा चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प. 

(९) संस्थेचे मागील तीन वर्षांचे ऑडिटेड स्टेटमेंट. 

(१०0 संस्थेने ज्या व्यक्‍तीची शिफारस केली आहे, त्या व्यक्तीचे संमतीपत्र. 
(ब) इतर अशासकीय सदस्यासाठी:- 


(१) विहित नमुन्यातील अर्ज. 


(२) अर्जासोबत संबंधित व्यक्‍तीने ज्या प्रवर्गातील अझासकीय सदस्यांच्या 
नियुक्‍तीकरिता अर्ज केला आहे, त्यासाठी विहित केलेल्या निकषांच्या पूर्ततेच्या अनुषंगाने 
केलेल्या कामाचा पुरावा म्हणून सर्व कागदपत्रांच्या सत्यप्रती जोडाव्यात. 


(३) गैरवर्तनासंबंधी खटला किंवा शिक्षा झाली नसल्याचे संबंधित जिल्हयाचे पोलीस 
अधिक्षक/ पोळीस आयुक्त यांचे किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याचे 
प्रमाणपत्र. 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


